RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


अत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ४ , अंक १ ९ ] 


सोमवार, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ६८ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक २८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 


- 


क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ .. महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, डहाणू तालुक्यातील धामणगाव ग्रामपंचायतीतील आपटोलपाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठरावकेलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू यांनी दिनांक २१ एप्रिल २०१५ रोजी डहाणू तालुक्यातील धामणगाव ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
आपटोलपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा 

समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 


समूह / वस्त्यांचा 


केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून डहाणू तालुक्यातील धामणगाव ग्रामपंचायतीतील आपटोलपाडा येथेपाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 
३ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


६१,६१ / ६,६३ / ४,६४ / ८,६५ / १ 
५५ / ४,१८,५१ / ३,४२/ २,४२/ ३ 
७५ / २,७६ / २,३३ / ५,३३ / ३,३३ / २ 
५२/ १,५४ / १,५४ / २,५५ / ६,५५ / १२,६० / १,६० / ३,६१ 


४ 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु )-२८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १ ९ ४० 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, डहाणू तालुक्यातील अस्वाली ग्रामपंचायतीतील बीजपाडा, बुजडपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २७ ऑगस्ट 
२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


. 


आणि ज्याअर्थी,उप विभागीय अधिकारी , डहाणू यांनी दिनांक २५ मे २०१६ रोजी डहाणू तालुक्यातील अस्वाली ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
बीजपाडा , 

बुजडपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ.जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून डहाणू तालुक्यातील अस्वाली ग्रामपंचायतीतील बीजपाडा, बुजडपाडा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह 
यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


३ 


पूर्वेस 

१६६,२०८,२१२,२१६,४४४,४०६ वनविभाग हद्द 
२ पश्चिमेस 

३०८,३०६,३०५,३०२ अस्वाली हद्द 
दक्षिणेस 

२७३,१ ९ ३,१ ९ १,१६८,१६६ दांडकरपाडा हद्द 
उत्तरेस 

२ ९ ४,२९ ३,२७७,२७८,२५१,२५४ तलासरी तालुका हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग 


भाग एक ( को.वि.पु ) -२८-१अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, डहाणू तालुक्यातील अस्वाली ग्रामपंचायतीतील डोल्हारपाडा, वळवीपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २७ ऑगस्ट 
२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


• 


. 


समूह / वस्त्यांचा 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू यांनी दिनांक २५ मे २०१६ रोजी डहाणू तालुक्यातील अस्वाली ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
डोल्हारपाडा, वळवीपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा 

समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ.जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून डहाणू तालुक्यातील अस्वाली ग्रामपंचायतीतील डोल्हारपाडा, वळवीपाडा येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा 
समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


३२६,३२७,२९ ०,२ ९ ६ वनविभाग हद्द बोर्डी डोंगर 
८ ९ , ९ ० , ९ ३ नाला 
९ ७,१३६,१५५,१५६,२० ९, २११ अस्वाली नदी 
१८४,२७,२६,२६४ वनविभाग हद्द , डोंगर 


४ 


" 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


५ 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह ,वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी डहाणू तालुक्यातील रायतळी ग्रामपंचायतीतील चिंबातपाडा, धिंडेपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २० ऑगस्ट २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू यांनी दिनांक २० जून २०१५ रोजी डहाणू तालुक्यातील रायतळी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
चिंबातपाडा , धिंडेपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशी अंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून डहाणू तालुक्यातील रायतळी ग्रामपंचायतीतील चिंबातपाडा, धिंडेपाडा येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा 
समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


४६,४८ 
२०,२१,२२,२३ 
५,६,७,१६,४४ 
३२,३५,३७,३८,३ ९ 


३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित/ २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह ,वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी डहाणू तालुक्यातील बहारे ग्रामपंचायतीतील ब्राम्हणवाडी वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्यानियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , डहाणू यांनी दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी डहाणू तालुक्यातील बहारे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
ब्राम्हणवाडी पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशी अंती संबंधित पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून डहाणू तालुक्यातील बहारे ग्रामपंचायतीतील ब्राम्हणवाडी येथे पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


OM 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


२ 


४४,५ ९ , ४८,५८,५ ९ मौजे पार्डीची शिव 
१७५,१७०,१७१,१७२,१७३,१७४ कसबे बहारेची शिव, 
स्मशानभूमी 
१२,१३ मौजे दापचरीची शिव 
९ ८ , ९९, ९ ७,९ ४, ९ ३ तलाट्याची शिव 


३ 


दक्षिणेस 
उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई , 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 
आणि ज्याअर्थी डहाणू तालुक्यातील धामणगाव ग्रामपंचायतीतील कवटेपाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 

महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू यांनी दिनांक २१ एप्रिल २०१५ रोजी डहाणू तालुक्यातील धामणगाव ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
कवटेपाडा पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे . 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशी अंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून डहाणू तालुक्यातील धामणगाव ग्रामपंचायतीतील कवटेपाडा येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


१० ९ / ३,११४ / ७,१२१,११४ / ४,११४ / १ 
११७,१२७/ १ , १०४ 
१०८ / १,१२३ / ३,१२५,१२७ / २,१२६,१३० / ४ 
८६/ २,८८ / २,१०३,८८ / १,८६ / १,१४ / ४ 


३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह ,वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, डहाणू तालुक्यातील हळदपाडा ग्रामपंचायतीतील नंबरपाडा, राबडपाडा, गडगपाडा, डोंगरीपाडा ( वाघया गाव खुबाळे) वस्ती / 
पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह 

यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या 
नियम ४ प्रमाणेदिनांक १६ डिसेंबर २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 


. 


- 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू यांनी दिनांक १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी डहाणू तालुक्यातील हळदपाडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या नंबरपाडा, राबडपाडा, गडगपाडा, डोंगरीपाडा ( वाघया गाव खुबाळे ) पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित 
नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून डहाणू तालुक्यातील हळदपाडा ग्रामपंचायतीतील नंबरपाडा, राबडपाडा, गडगपाडा, डोंगरीपाडा ( वाघया गाव खुबाळे ) 
येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा 

समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


समूह / वस्त्यांचा 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


२ 


१ पूर्वेस 

१४१ / १,१४१/ १ / १२,११६ / १,६१,१२३,११७ / १,१७ 

कु . धरणाची व मोडगावची हद्द 
पश्चिमेस 

२६३,१४२, देवीची डोंगरी व वरखंडा गावाची हद्द 
३ दक्षिणेस 

१४१ / १ / २६,२६०,१००,१०१,८७,६०,२ ९ ,१३९ 

बांधनची डोंगरी व हळदपाडा गावाची हद्द 
उत्तरेस 

२ ९ ,१३९ / १,१३/ १,५३,१३३/ १,१३३ / २,१३४,१३९ 

कुझे धरणाची हद्द. 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन, नवी मुंबई , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


यांनी महाराष्ट्र 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन/ गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील उटावली ग्रामपंचायतीतील चौधरीपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ८ जानेवारी २०१८ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील उटावली ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या चौधरीपाडा पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील उटावली ग्रामपंचायतीतील चौधरीपाडा येथे पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


शेतजमीन 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


ग.नं .३२ 
मौजे वसुरीची शिव 
ग.नं .३३,३४ 
ग.नं .३६,३ ९ 


३ 


शेतजमीन 
फॉरेस्ट 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकणविभाग 


भाग एक ( को.वि.पु ) -२८-२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा 

वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील आंबेघर तर्फे धरमपुर ग्रामपंचायतीतील खोरीपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह 

यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ नोव्हेंबर 
२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ८ जानेवारी २०१८ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील आंबेघर तर्फे धरमपुर 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या खोरीपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


~ 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील आंबेघर तर्फे धरमपुर ग्रामपंचायतीतील खोरीपाडा येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा 
समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


ग.नं .४७ / १७ 
ग.नं .४७ / २३ 
ग.नं .४७ / १४ 


शेतजमीन 
शेतजमीन 
शेतजमीन 
शेतजमीन 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


११ 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन/ गाव घोषित / २०१६. महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील आंबेघर तर्फे धरमपुर ग्रामपंचायतीतील भावरपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ८ जानेवारी २०१८ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील आंबेघर तर्फे धरमपुर 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या भावरपाडा पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील आंबेघर तर्फे धरमपुर 

ग्रामपंचायतीतील भावरपाडा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा 
समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


ग.नं .३७ / ३ 
ग.नं .४७ / १० 
ग.नं.३८ 
क.नं .८४ 


शेतजमीन 
शेतजमीन 
शेतजमीन 
फॉरेस्ट 


३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकणविभाग 


भाग एक ( को.वि.पु) -२८-२अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १ ९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , 

वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील आंबेघर तर्फे धरमपुर ग्रामपंचायतीतील पाटीलपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह 

यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचेउपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ८ जानेवारी २०१८ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील आंबेघर तर्फे धरमपुर 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाटीलपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


~ 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील आंबेघर तर्फे धरमपुर ग्रामपंचायतीतील पाटीलपाडा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा 
समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


ग.नं .२० / २ 
ग.नं. ७४/७ 
ग.नं .४३/ ४ 


शेतजमीन 
शेतजमीन 
शेतजमीन 
फॉरेस्ट 


४ 


क.नं .८४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


१३ 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 
आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील आंबेघर तर्फे धरमपुर ग्रामपंचायतीतील गावठाणपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह 

यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ नोव्हेंबर 
२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ८ जानेवारी २०१८ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील आंबेघर तर्फे धरमपुर 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या गावठाणपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा 

समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


समूह / वस्त्यांचा 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील आंबेघर तर्फे धरमपुर ग्रामपंचायतीतील गावठाणपाडा येथे पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह 
वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


ग.नं .१ / १२ 
ग.नं. १२ 
ग.नं .१ 
क.नं .१ 


शेतजमीन 
शेतजमीन 
शेतजमीन 
शेतजमीन 


३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील खडकी ग्रामपंचायतीतील बॅटरीपाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक १३ एप्रिल २०१७ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील खडकी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
बॅटरीपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे. 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील खडकी ग्रामपंचायतीतील बॅटरीपाडा येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


समूह / वस्त्यांचा 

समूह यास 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


ग . नं . ५० 
ग . नं . ७३ 
ग . नं . ७५ 
ग . नं . ७६ 


शेतजमीन 
शेतजमीन 
शेतजमीन 
शेतजमीन 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


१५ 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन/ गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 
आणि ज्याअर्थी विक्रमगड तालुक्यातील खडकी ग्रामपंचायतीतील गुरवपाडा 

वस्ती / पाड्यांचा 

समूह यांनी 

महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 


समूह / वस्त्यांचा 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक १५ एप्रिल २०१७ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील खडकी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
गुरवपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील खडकी ग्रामपंचायतीतील गुरवपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


ग . नं . ७ ९ / ५ 
ग . नं . ७ ९ / ४ 
ग . नं . ७ ९ 
ग . नं . ७ ९ 


शेतजमीन 
फॉरेस्ट 


३ 


डहाणू जव्हार रस्ता 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , 

वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील साखरे ग्रामपंचायतीतील पाटीलपाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ९ जानेवारी २०१८ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील साखरे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाटीलपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह 

यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे. 


/ वस्त्यांचा समूह 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील साखरे ग्रामपंचायतीतील पाटीलपाडा येथे पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


स . नं . २ 


फॉरेस्ट 


२ 


सा.विहीर 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


स . नं . १५० 
स.नं. १४१ 
स . नं .१ 


सार्वजनीक विहीर 

शेतजमीन 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


१७ 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन/ गाव घोषित / २०१६. महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील बोरांडा ग्रामपंचायतीतील पांढरेपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , वाडा यांनी दिनांक ११ एप्रिल २०१७ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील बोरांडा ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पांढरेपाडा पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील बोरांडा ग्रामपंचायतीतील पांढरेपाडा येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


ग . नं . ५४ 
ग . नं . ४६,४८,४७ 
ग . नं . ६७ 
ग . नं . ५४ 


फॉरेस्ट 
गावठाण 

फॉरेस्ट 
जगदीश पांढरेचीवाडी 


३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकणविभाग 


भाग एक ( को.वि.पु ) -२८-३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १ ९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन/ गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील केव ग्रामपंचायतीतील शेलारपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम ,२०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ जून २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ११ एप्रिल २०१७ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील केव ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
शेलारपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा 

समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


. 


समूह / वस्त्यांचा 


आहे ; 


~ 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधीत पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील केव ग्रामपंचायतीतील शेलारपाडा येथे पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


ग . नं.६ 
क . नं . २ 
क.नं. ३ , १ ९ 
ग.नं.६ 


विहीर 
गावठाण 

ओढा 


४ 


गावठाण हद्द 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


१ ९ 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी विक्रमगड तालुक्यातील केव ग्रामपंचायतीतील भगतपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जून २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ११ एप्रिल २०१७ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील केव ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
भगतपाडापाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील केव ग्रामपंचायतीतील भगतपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


नाला 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


ग . नं . २३३ 
ग . नं . १६ ९ पै 
ग . नं . २५२ 
क . नं . १६ ९ पै. 


३ 


पडवळपाडा 

देहर्जे नदी 
म्हसरोली रस्ता 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकणविभाग 


भाग एक ( को.वि.पु ) -२८-३अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील केव ग्रामपंचायतीतील धोदडेपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ९ जून २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , वाडा यांनी दिनांक ११ एप्रिल २०१७ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील केव ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
धोदडेपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


~ 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील केव ग्रामपंचायतीतील धोदडेपाडा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


विहीर 


२ 


नाला 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


ग.नं .१३५,१३३ 
ग.नं .१६ ९ ,१३१ 
ग.नं १४०,१३ ९ 
क.नं .१३२,१२८ 


पोल्ट्री फार्म 


४ 


जि.प.शाळा 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


२१ 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील वेढे-चरी ग्रामपंचायतीतील वडपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २ जुलै २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


. 


समूह / वस्त्यांचा 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , वाडा यांनी दिनांक ९ जानेवारी २०१८ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील वेढे- चरी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या वडपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा 

समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील वेढे - चरी ग्रामपंचायतीतील वडपाडा येथे पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


समूह यास 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


३ 


पूर्वेस 

आपटी बु.शिव 
२ पश्चिमेस 

ग . नं . १५ , ९ब , २८ , ८ 
दक्षिणेस चिंचघरची शिव फॉरेस्ट ३०( २ ) 

फॉरेस्ट 
उत्तरेस 

चरी बु . गावठाण १४ 

गावठाण 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकणविभाग 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील उटावली ग्रामपंचायतीतील पोटखळपाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह 

यांनी 

महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ८ जानेवारी २०१८ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील उटावली ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पोटखळपाडापाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


. 


, 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील उटावली ग्रामपंचायतीतील पोटखळपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


मौजे बास्तेची शिव 
ग . नं . ७२ , ७३ 
ग . नं . ५ ९ , १२७ 
ग . नं.९९ 


शेतजमीन 
शेतजमीन 
शेतजमीन 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


२३ 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , 

वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील उटावली ग्रामपंचायतीतील टोपलेपाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह 

यांनी 

महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक १६ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ८ जानेवारी २०१८ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील उटावली ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या टोपलेपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील उटावली ग्रामपंचायतीतील टोपलेपाडा येथे पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


ग . नं . ११३ 
ग . नं . १०५ 
ग . नं . ५ , ४ 
ग.नं.१०० 


शेतजमीन 
फॉरेस्ट 
शेतजमीन 
शेतजमीन 


३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकणविभाग 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील उटावली ग्रामपंचायतीतील उंबरपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक १६ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ८ जानेवारी २०१८ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील उटावली ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या उंबरपाडापाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील उटावली ग्रामपंचायतीतील उंबरपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


ग . नं . ६ ९ , १११ 
ग . नं . ३ 
ग . नं . ११२ 
ग . नं . १ 


शेतजमीन 
शेतजमीन 
शेतजमीन 
शेतजमीन 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


२५ 


वाडी / 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , 

वस्ती / वस्त्यांचा 

समूह , 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील उटावली ग्रामपंचायतीतील भोईरपाडा वस्ती/पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 

महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ८ जानेवारी २०१८ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील उटावली ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या भोईरपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


, 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील उटावली ग्रामपंचायतीतील भोईरपाडा येथे पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


ग . नं . ८१ , ८ ९ , ९ ० , ९ १ 
ग . नं . ७ , ९ , १० , ११ 
ग . नं . १२ , १३, १५ , १ ९ 
ग . नं .१,२,१२,१७ 


शेतजमीन 
शेतजमीन 
शेतजमीन 


३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग 


भाग एक ( को.वि.पु)-२८-४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह ,वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील उटावली ग्रामपंचायतीतील ठाकरेपाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह 

यांनी 

महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ८ जानेवारी २०१८ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील उटावली ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या ठाकरेपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील उटावली ग्रामपंचायतीतील ठाकरेपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


पूर्वेस ग.नं. १०१ 

शेतजमीन 
२ पश्चिमेस मौजे आलोंडेची शीव 

मौजे आलोंडेची शीव 
दक्षिणेस ग . नं . ७२ 

शेतजमीन 
उत्तरेस 

मौजे भानपूरची शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


२७ 


. 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील उटावली ग्रामपंचायतीतील वांगडपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह 

यांनी 

महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ८ जानेवारी २०१८ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील उटावली ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या वांगडपाडापाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील उटावली ग्रामपंचायतीतील वांगडपाडा येथे पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


ग . नं . ५५ 
ग . नं . ३२ 
ग . नं . ६४, ६३ 
फॉरेस्ट 


शेतजमीन 
शेतजमीन 
शेतजमीन 
फॉरेस्ट 


३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकणविभाग 


भाग एक ( को.वि.पु) -२८-४अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन/ गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , 

वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील कळंभे ग्रामपंचायतीतील पटारेपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम ,२०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २० डिसेंबर २०१६ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील कळंभे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पटारेपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


. 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडातालुक्यातील कळंभे ग्रामपंचायतीतील पटारेपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


वनक्षेत्र 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


क.नं. ४ ९ 
स . नं . ५२ ब , २७, ५२ 
स . नं . ५२,३४ / ४ , ४ ९ 
स . नं . ५४ क , क.नं. ४५ 


वनक्षेत्र 
वैतरणा नदी 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


२ ९ 


वाडी / 


. 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा 

समूह , 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 
आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील ओगदा ग्रामपंचायतीतील पाचघर वस्ती/ पाड्यांचा 

यांनी महाराष्ट्र 

ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 


समूह / वस्त्यांचा 


वस्त्यांचा समूह 


समूह / वस्त्यांचा 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक २८ डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील ओगदा ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाचघरपाडा / वस्ती / पाड्यांचा 

समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 
आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील ओगदा ग्रामपंचायतीतील पाचघर येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम 
४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


स . नं . २,१, १८ , १७ 
स . नं . ८ , १० , ११ , १२ , १३ 
स . नं . १४, १५ 
स . नं .८ , ४ 


मौजे सुर्यमाळ शिव 
मौजे ताडमाळ शिव 
मौजे ओगदा शिव 
मौजे केवनाळे शिव 


m 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन, 

नवी मुंबई, 


, 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , 

वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 
आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील वरसाळे ग्रामपंचायतीतील नवापाडा वस्ती/ पाड्यांचा 

समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक २१ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील वरसाळे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
नवापाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा 

समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे . 


समूह / वस्त्यांचा 


समूह / वस्त्यांचा 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील वरसाळे ग्रामपंचायतीतील नवापाडा येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


स . नं . ४१ , ४२, ४ ९ ३ 
स . नं . ५१, १२ 
स . नं . ५१/२, ४ ९ 
स . नं . ४१ , ४१/१ 


शेतजमीन 

शेतजमीन 
वरसोळे ओगदा रस्ता 

ओहोळ . 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


३१ 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील सोनाळे बु. ग्रामपंचायतीतील शिंदेपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 


. 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , वाडा यांनी दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील सोनाळे बु. ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
शिंदेपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा 

समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे. 


समूह / वस्त्यांचा 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील सोनाळे बु. ग्रामपंचायतीतील शिंदेपाडायेथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


वनक्षेत्र 
वनक्षेत्र 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


क . नं . ९ ३२, स . नं . ८१, ८४, ८५, ८६ 
स . नं . ११ ९ , १२० , १२२ 
क.नं. ९ ३२ व तानसा संरक्षीत अभयारण्य 
स . नं . ११ ९ , १०३, १०४,८ ९ , ८१ 


३ 


वनक्षेत्र 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , 

वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 
आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील सांगे-नाणे ग्रामपंचायतीतील शिवेचापाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 

महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २२ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील सांगे-नाणे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
शिवेचापाडा पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे . 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील सांगे-नाणे ग्रामपंचायतीतीलशिवेचापाडा येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


स . नं . ३४ 
स . नं . ३३ , ३२ , ३१ 
स . नं . ३१ 


शेतजमीन 
मौजे नाणे शिव 

शेतजमीन 
कोंबडखोप हद्द 


४ 


स . नं . ३४ , ३३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


१३ 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी वाडा तालुक्यातील गारगांव ग्रामपंचायतीतील झुगरेपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २५ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 


~ 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ३१ मार्च २०१५ रोजी वाडा तालुक्यातील गारगांव ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
झुगरेपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे . 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील गारगांव ग्रामपंचायतीतील झुगरेपाडा येथे पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


स . नं . २३२ 
स . नं . २८३ 
स . नं . २८० , २३८ 
स . नं.२६८ 


अंतर्गत रस्ता 

विहीर 
जि.प.शाळा 
गारगाई नदी 


३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग 


भाग एक ( को.वि.पु ) -२८-५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , 

वस्ती / वस्त्यांचा 

समूह , 

वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील बिलोशी-वसुरी ( खुर्द ) ग्रामपंचायतीतील ठूबीचापाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १० फेब्रुवारी 
२०१७ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील बिलोशी- वसुरी ( खुर्द ) 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या ठूबीचापाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशी अंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील बिलोशी-वसुरी ( खुर्द ) ग्रामपंचायतीतील ठूबीचापाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा 
समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


स . नं . ७६, १६ , ७४ 
स . नं . ७५ 
स . नं . ४७ 
स . नं . ७८ , ७६ 


वनक्षेत्र विहीर 
हातपंप 
मौजे खरिवली शिव 


३ 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


नवी मुंबई, 


कोंकण भवन , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकणविभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


३५ 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी वाडा तालुक्यातील उसर ग्रामपंचायतीतील कातकरीवस्ती वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १४ सप्टेंबर २०१६ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , वाडा यांनी दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील उसर ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
कातकरीवस्ती पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशी अंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील उसर ग्रामपंचायतीतील कातकरीवस्ती येथे पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


स . नं . २३ , २३६ , २२ 
स . नं . २४२, २४३, २३३ 
स . नं . २३३ , २३६ 
स . नं . २३६ , २३७, २३८ 


शेतजमीन 
शेतजमीन 
शेतजमीन 


३ 


४ 


गावठाण 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय 

आयुक्त , 

कोकण विभाग. 


भाग एक ( को.वि.पु ) -२८-५अ 


m 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील गारगांव ग्रामपंचायतीतील नाकारपाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २५ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ३१ मार्च २०१५ रोजी वाडा तालुक्यातील गारगांव ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
नाकारपाडा पाडा / वस्ती/पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे . 


~ 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशी अंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील गारगांव ग्रामपंचायतीतील नाकारपाडा येथे पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


क.नं.२८८ 
क . नं . २८८ 
क . नं . २८८ 
क . नं . २८८ 


विहीरीपर्यंत 
गारगाई नदी 
मौजे कुंभीस्ते शिव 
गारगाई नदी 


३ 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


नवी मुंबई, 


कोंकण भवन , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकणविभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


३७ 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , 

वस्ती / वस्त्यांचा 

समूह , 

वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते. 
आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील तुसे ग्रामपंचायतीतील बेडेपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह 

यांनी महाराष्ट्र 

ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २२ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील तुसे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
बेडेपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा 

समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे . 


समूह / वस्त्यांचा 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशी अंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील तुसे ग्रामपंचायतीतील बेडेपाडा येथे पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम 
४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


स . नं . १३१ , १३० , १२४ 
स . नं . ४४ , ११७, ११६ 
स . नं . १०० , क.नं. १३२ 
स . नं . ४४ , १३३ , १३० 


मौजे पिंपरोळी शिव 
वनक्षेत्र 
दोडेपाडा हद्द 
वनक्षेत्र 


३ 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 
आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील तुसे ग्रामपंचायतीतील फणसपाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 

महाराष्ट्र 

ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २२ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील तुसे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
फणसपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा 

समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे . 


समूह / वस्त्यांचा 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशी अंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


~ 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील तुसे ग्रामपंचायतीतील फणसपाडा येथे पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम 
४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


स . नं . १४७, १४८ , १५२ 
स . नं . १५२, १५८ 
स . नं . १५८ , १५७, १५६ 
स . नं . १५२, १४० , १४८ 


वनक्षेत्र 
वनक्षेत्र 
वनक्षेत्र 
दोडेपाडा हद्द 


३ 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


नवी मुंबई, 


कोंकण भवन , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकणविभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


३ ९ 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते. 
आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील तुसे ग्रामपंचायतीतील दोडेपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 

महाराष्ट्र 

ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २० ऑगस्ट २०१६ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील तुसे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
दोडेपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील तुसे ग्रामपंचायतीतील दोडेपाडा येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम 
४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


स . नं . १३१,१४२ 
क . नं . १६४, स . नं . १७३ 
स . नं . १७३, १७१,१६१ 
स . नं . १६८ , १४० , १३८ , १३२ 


मौजे पिंपरोळी शिव 
वनक्षेत्र 
वनक्षेत्र , फणसपाडा हद्द 

वनक्षेत्र 


३ 


४ 


बडेपाडा हद्द , 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , 

वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील चिखले- सावरखांड-गोळेघर ग्रामपंचायतीतील शनवारपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २४ ऑगस्ट 
२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील चिखले -सावरखांड-गोळेघर 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या शनवारपाडा पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


~ 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील चिखले- सावरखांड- गोळेघर ग्रामपंचायतीतील शनवारपाडा येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह | 
वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


३ 


राखीव वन ९ ८४ 
राखीव वन ९ ८४ 
राखीव वन ९ ८४ 


वनक्षेत्र 
वनक्षेत्र 
वनक्षेत्र 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


नवी मुंबई, 


कोंकण भवन , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकणविभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


४१ 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , 

वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील चिखले- सावरखांड-गोळेघर ग्रामपंचायतीतील बिबोटीपाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २१ ऑगस्ट २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , वाडा यांनी दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील चिखले- सावरखांड-गोळेघर 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या बिबोटीपाडा पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील चिखले-सावरखांड -गोळेघर ग्रामपंचायतीतील बिबोटीपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह 
वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


२५७ 
क.नं. ९ ८५ 
क.नं. ९ ८५ 
क.नं. ९ ८५ 


सावरखांड 
चिखलेपाडा 
बिबोटीपाडा 
वनक्षेत्र 


३ 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


भाग एक ( को.वि.पु) -२८-६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , 

वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 
आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील चिखले- सावरखांड- गोळेघर ग्रामपंचायतीतील चिंचपाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह 

यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २१ ऑगस्ट २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील चिखले -सावरखांड-गोळेघर 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या चिंचपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील चिखले- सावरखांड-गोळेघर ग्रामपंचायतीतील चिंचपाडा येथे पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा 
समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


क.नं. ९ ८५ 
क . नं . ९ ८५ 
क . नं . ९ ८५ 
क.नं. ९ ८५ 


वनक्षेत्र 
चिखलेपाडा 
बिबोटीपाडा 
वनक्षेत्र 


३ 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


नवी मुंबई, 


कोंकण भवन , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकणविभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


४३ 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील शेले- ढाढरे ग्रामपंचायतीतील निहाळीपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक २३ डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील शेले -ढाढरे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या निहाळीपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील शेले-ढाढरे ग्रामपंचायतीतील निहाळीपाडा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


स . नं . ८०, ८३, ११० , १३६ 
स . नं . ४३ , १७ 
स . नं . १७, ११ , २ 
स . नं . ४३, १४०, १८ 


वनक्षेत्र 
वनक्षेत्र , मौजे ढाढरे शिव 
वैतरणा नदी,मौजे कापरी शिव 
मौजे कोली सरोवर शिव 


३ 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


भाग एक ( को.वि.पु) -२८-६अ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील मांडा -वावेघर ग्रामपंचायतीतील कातकरीवस्ती वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील मांडा-वावेघर ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या कातकरीवस्ती पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


, 


~ 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील मांडा-वावेघर ग्रामपंचायतीतील कातकरीवस्ती येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा 

समूह 
यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


समूह / वस्त्यांचा 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


स . नं . १२१,१२२,१२३ 
स . नं . १४४,१४५ 
स . नं . १४४,१२१ 
स . नं . १४५ , १४६ 


मौजे खरिवली शिव 
वनक्षेत्र , मौजे गो - हे शिव 
मौजे खरिवली वनक्षेत्र , खरिवली शिव 
वनक्षेत्र 


३ 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


नवी मुंबई, 


कोंकण भवन , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकणविभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


४५ 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील मोज ग्रामपंचायतीतील वरखंडेपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २० ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


. 


. 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक २७ डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील मोज ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
वरखंडेपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा 

समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


समूह / वस्त्यांचा 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील मोज ग्रामपंचायतीतील वरखंडेपाडा येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंर्तगत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


स . नं . १०४,३ ९ , ७५,२६,८१,२५ 
क . नं . १०३,८४ 
स . नं . ३४,८१,२५,८२ 
स . नं .८ ९ ,१७,३६ 


वनक्षेत्र 
वनक्षेत्र, मौजे तुसे व विलकोस शिव 
मौजे तुसे शिव 
वेतरणा नदी 


३ 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील चिखले- सावरखांड-गोळेघर ग्रामपंचायतीतील अवचितपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २१ ऑगस्ट 
२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , वाडा यांनी दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील चिखले- सावरखांड-गोळेघर 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या अवचितपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील चिखले- सावरखांड-गोळेघर ग्रामपंचायतीतील अवचितपाडा येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह 
वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषीत करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


क.नं. ९ ८४ 
क.नं. ९ ८४ 
क.नं. ९ ८४ 
क . नं . ९ ८४ 


वनक्षेत्र 
वनक्षेत्र 
वनक्षेत्र 
वनक्षेत्र 


३ 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


नवी मुंबई, 


कोंकण भवन , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकणविभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


४७ 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा /कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील चिखले- सावरखांड-गोळेघर ग्रामपंचायतीतील हाडळपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २४ ऑगस्ट 
२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


. 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , वाडा यांनी दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील चिखले - सावरखांड- गोळेघर 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या अवचितपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडातालुक्यातील चिखले- सावरखांड-गोळेघर ग्रामपंचायतीतील हाडळपाडा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा 
समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
आवश्यक असल्यास ) 


१ 


वनक्षेत्र 


२ 


शहापुर रस्ता 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


राखीव वन ९८३ 
राखीव वन ९ ८३ 
सावरखांड गावठाण 
राखीव वन ९ ८३ 


३ 


गावठाण 


४ 


वनक्षेत्र 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, डहाणू तालुक्यातील मुरबाड ग्रामपंचायतीतील पाटीलपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम,२०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


• 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू यांनी दिनांक १३ मार्च २०१५ रोजी डहाणू तालुक्यातील मुरबाड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
अवचितपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा 

समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे 


समूह / वस्त्यांचा 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून डहाणू तालुक्यातील मुरबाड ग्रामपंचायतीतील पाटीलपाडा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


८८ , ९ ८,१००,१०४ 
५६,५०,४ ९ , ४७ 
१ ९ १,१ ९ २,१८,१८५ 
६१,६२,६३,६५ 


३ 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


नवी मुंबई, 


कोंकण भवन , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकणविभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


४ ९ 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, डहाणू तालुक्यातील मुरबाड ग्रामपंचायतीतील पाटीलपाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


. 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक १३ मार्च २०१५ रोजी डहाणू तालुक्यातील मुरबाड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
अवचितपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून डहाणू तालुक्यातील मुरबाड ग्रामपंचायतीतील पाटीलपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


७१- उ.प्रो.फॉ. १०७, ११४ , ८- उ.प्रो.फॉ. ६ 
४ ९- उ.प्रो.फॉ. ५४,५५ 
५१- शाळागृह, ८- उ. प्रो . फॉ . १०- उ. प्रो . फॉ . १४ 
५५,५७,५८,६७ 


३ 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


भाग एक ( को.वि.पु) -२८-७ 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , 

वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, जव्हार तालुक्यातील जुनी जव्हार ग्रामपंचायतीतील ताडाचीमाची वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहा. जिल्हाधिकारी , जव्हार यांनी दिनांक १७ मे २०१७ रोजी जव्हार तालुक्यातील जुनी जव्हार ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
ताडाचीमाची पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी, मी, डॉ.जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून जव्हार तालुक्यातील जुनी जव्हार ग्रामपंचायतीतील ताडाचीमाची येथेपाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


वन नाही 
वन नाही 
वन नाही 


विहीर 
मालकी जमीन 
मालकी जमीन 
खरंबा 


३ 


४ 


वन विभागाचे गा.स. नं . १३६ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई, 


कोंकण भवन , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकणविभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


५१ 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, जव्हार तालुक्यातील झाप ग्रामपंचायतीतील चिंचवाडी वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 

महाराष्ट्र 

ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २९ मे २०१७ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


" 


आणि ज्याअर्थी, सहा. जिल्हाधिकारी, जव्हार यांनी दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ रोजी जव्हार तालुक्यातील झाप ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
चिंचवाडी पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून जव्हार तालुक्यातील झाप ग्रामपंचायतीतील चिंचवाडी येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


कुरलोद हद्द 
परहोना नाला 
भोपतगड 
बेहेकेचा कुंड 


३ 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


भाग एक ( को.वि.पु) -२८-७अ 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह ,वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, जव्हार तालुक्यातील दाभलोन ग्रामपंचायतीतील साखळीपाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ मे २०१७ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहा. जिल्हाधिकारी, जव्हार यांनी दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ रोजी जव्हार तालुक्यातील दाभलोन ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
साखळीपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून जव्हार तालुक्यातील दाभलोन ग्रामपंचायतीतील साखळीपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


देवाचा माळ 
विरपणाचा माळ 
गुंधुन पाडा 
कोटबी 


३ 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई, 


कोंकण भवन , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकणविभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


५३ 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जव्हार तालुक्यातील दाभलोन ग्रामपंचायतीतील वांगडपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ८ मे २०१७ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहा. जिल्हाधिकारी, जव्हार यांनी दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ रोजी जव्हार तालुक्यातील दाभलोन ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
वांगडपाडा पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून जव्हार तालुक्यातील दाभलोन ग्रामपंचायतीतील वांगडपाडा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


साखळतोडी नदी 
गुंधुनेचा ओहोळ 
साखळीपाडा हद्द 
काळसोना डोह 


३ 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, जव्हार तालुक्यातील सारसुन ग्रामपंचायतीतील गवटका वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहा. जिल्हाधिकारी, जव्हार यांनी दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ रोजी जव्हार तालुक्यातील सारसुन ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
गवटका पाडा/ वस्ती/पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून जव्हार तालुक्यातील सारसुन ग्रामपंचायतीतील गवटका येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


भुलवानीची झरी 
पिंपळाची झरी 
कुंडाचा माळ 


३ 


४ 


वाकीचा दाहाड 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई, 


कोंकण भवन , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकणविभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


५५ 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जव्हार तालुक्यातील जुनीजव्हार ग्रामपंचायतीतील काळीधोंड,तारेचाखांब वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १६ फेब्रुवारी 
२०१७ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


~ 


आणि ज्याअर्थी, सहा. जिल्हाधिकारी , जव्हार यांनी दिनांक २० मे २०१७ रोजी जव्हार तालुक्यातील जुनीजव्हार ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
काळीधोंड, तारेचाखांब पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून जव्हार तालुक्यातील जुनीजव्हार ग्रामपंचायतीतील काळीधोंड, तारेचाखांब येथे पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा 
समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


जयविलास राजवाडा 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


वन विभागाचे स.नं .२० ९ 
वन विभागाचे स.नं .२०५ 
वन विभागाचे स.नं .२० ९ 
वन विभागाचे स.नं .२०५ 


३ 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग. 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


• 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह,वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, जव्हार तालुक्यातील सारसुन ग्रामपंचायतीतील मुहूपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ एप्रिल २०१७ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहा. जिल्हाधिकारी, जव्हार यांनी दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ रोजी जव्हार तालुक्यातील सारसुन ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
मुहूपाडा पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे . 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून जव्हार तालुक्यातील सारसुन ग्रामपंचायतीतील मुहूपाडा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


- 


२ 


- 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


स्मशानभुमी मठ 

बुरुड 
खंडीचा माळ 
शिंदोना 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६.– महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जव्हार तालुक्यातील हातेरी ग्रामपंचायतीतील कोकणपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ जून २०१५ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहा. जिल्हाधिकारी, जव्हार यांनी दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ रोजी जव्हार तालुक्यातील हातेरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
मुहूपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून जव्हार तालुक्यातील हातेरी ग्रामपंचायतीतील कोकणपाडा येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


क.नं.९९ 
स.नं .११० 
स.नं .११० 
क.नं.९९ 


३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग 


भाग एक ( को.वि.पु ) -२८-८ 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


• 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह,वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, जव्हार तालुक्यातील सारसुन ग्रामपंचायतीतील मोकाशीपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्यानियम ४ प्रमाणे दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठरावकेलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहा. जिल्हाधिकारी, जव्हार यांनी दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ रोजी जव्हार तालुक्यातील सारसुन ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
मोकाशीपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह | वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी, मी, डॉ.जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून जव्हार तालुक्यातील सारसुन ग्रामपंचायतीतील मोकाशीपाडा येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


समूह यास 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


माणीचा माळ 
जोहळंडी बंधारा 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


लक्ष्याचा माळ 


४ 


सावरीचा माळ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा /कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जव्हार तालुक्यातील सारसुन ग्रामपंचायतीतील पिंपळकडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २ मे २०१७ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहा. जिल्हाधिकारी, जव्हार यांनी दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ रोजी जव्हार तालुक्यातील सारसुन ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पिंपळकडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


. 


. 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून जव्हार तालुक्यातील सारसुन ग्रामपंचायतीतील पिंपळकडा येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


३ 


पूर्वेस 

गोठणीची विहीर 
२ पश्चिमेस 

स्मशानभुमी 
दक्षिणेस 

पळसविहीर 
उत्तरेस 

कोळुसना देव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जव्हार तालुक्यातील दाभलोन ग्रामपंचायतीतील राहदेपाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ९ जुलै २०१७ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहा. जिल्हाधिकारी, जव्हार यांनी दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ रोजी जव्हार तालुक्यातील दाभलोन ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
राहदेपाडा पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी, मी, डॉ.जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून जव्हार तालुक्यातील दाभलोन ग्रामपंचायतीतील राहदेपाडा येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


खंडी 
राहदेची नदी 
करवलीची दहाड 
साखळतोडी नदी 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


६१ 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन/ गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जव्हार तालुक्यातील दाभलोन ग्रामपंचायतीतील डोवाचीमाळी वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ८ मे २०१७ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहा. जिल्हाधिकारी, जव्हार यांनी दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ रोजी जव्हार तालुक्यातील दाभलोन ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
डोवाचीमाळी पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 


~ 


केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ.जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून जव्हार तालुक्यातील दाभलोन ग्रामपंचायतीतील डोवाचीमाळी येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


कोटबी डोह 
देवाचा माळ 
उदाळाथा माळ 
साखळतोडी नदी 


३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकणविभाग 


भाग एक ( को.वि.पु ) -२८ - ९ 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . ; 

आणि ज्याअर्थी, जव्हार तालुक्यातील विनवळ ग्रामपंचायतीतील निंबारपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ७ मे २०१७ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी,सहा. जिल्हाधिकारी, जव्हार यांनी दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ रोजी जव्हार तालुक्यातील दाभलोन ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
निंबारपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


~ 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून जव्हार तालुक्यातील दाभलोन ग्रामपंचायतीतील निंबारपाडा येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


सिवेचापाडा हद्द 


२ 


खालचा माळ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


वरचा माळ 


४ 


बीवलीचा माळ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


३ 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जव्हार तालुक्यातील कासटवाडी ग्रामपंचायतीतील देवीचापाडा वस्ती/पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ मार्च २०१७ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहा. जिल्हाधिकारी, जव्हार यांनी दिनांक २० मे २०१७ रोजी जव्हार तालुक्यातील कासटवाडी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
देवीचापाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा 

समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


समूह / वस्त्यांचा 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून जव्हार तालुक्यातील कासटवाडी ग्रामपंचायतीतील देवीचापाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


वन जमीन 


कंपार्टमेंट नं .५० 
स.नं .१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


गायरान 
कासटवाडी हद्द 


३ 


ग.नं .२५० 


बेहदा हद्द 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकणविभाग 


भाग एक ( को.वि.पु) -२८ -९अ 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, जव्हार तालुक्यातील दाभोसा-पिंपुर्णा ग्रामपंचायतीतील खरपडपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २८ मार्च २०१७ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठरावकेलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहा. जिल्हाधिकारी, जव्हार यांनी दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ रोजी जव्हार तालुक्यातील दाभोसा-पिंपुर्णा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या खरपडपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह | वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून जव्हार तालुक्यातील दाभोसा-पिंपुर्णा ग्रामपंचायतीतील खरपडपाडा येथे पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह 
यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


लेंडी नदी 
बाबल्या खरपडे यांचे शेत 
म्हातारीचा खोबार 

लेंडी नदी 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


६५ 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन/ गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जव्हार तालुक्यातील सारसुन ग्रामपंचायतीतील खर्डीपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ जून २०१७ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहा . जिल्हाधिकारी, जव्हार यांनी दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ रोजी जव्हार तालुक्यातील सारसुन ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
खर्डीपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून जव्हार तालुक्यातील सारसुन ग्रामपंचायतीतील खर्डीपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


आंबकडा 
खरपडपाडा हद्द 

वंडारी हद्द 
बेहेडपाडा हद्द 


३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, जव्हार तालुक्यातील सारसुन ग्रामपंचायतीतील बेहेडपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ जून २०१७ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहा. जिल्हाधिकारी, जव्हार यांनी दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ रोजी जव्हार तालुक्यातील सारसुन ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
बेहेडपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह | वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


~ 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून जव्हारतालुक्यातील सारसुन ग्रामपंचायतीतील बेहेडपाडा येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


धायतेचा माळ 
फनसीचा माळ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


दगड कपारी 


४ 


शिवचा माळ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


६७ 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन/ गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जव्हार तालुक्यातील आपटाळे ग्रामपंचायतीतील पेंढारशेत वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २० एप्रिल २०१७ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहा. जिल्हाधिकारी, जव्हार यांनी दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ रोजी जव्हार तालुक्यातील आपटाळे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पेंढारशेत पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून जव्हार तालुक्यातील आपटाळे ग्रामपंचायतीतील पेंढारशेत येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


मुहुमाळ, वनवासी हद्द 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


३ 


टोकमाळ 
भोवरदाचापाडा हद्द 
बिवलमाळ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३, २०१८ / वैशाख ३, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, जव्हार तालुक्यातील जामसर ग्रामपंचायतीतील वेलीचापाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 

महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १४ ऑगस्ट २०१६ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहा. जिल्हाधिकारी, जव्हार यांनी दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ रोजी जव्हार तालुक्यातील जामसर ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
वेलीचापाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून जव्हार तालुक्यातील जामसर ग्रामपंचायतीतील वेलीचापाडा येथे पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


ग.नं. ९ व १-३६ 
ग.नं .१३२ 
ग.नं .१३८ 


४ 


रामजी बांबरेचे शेत 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , 

नवी मुंबई , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


